वाचा: १) 


शासन निर्णय : 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बुलढाणा या 
संस्थेस राज्य योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून 
फर्निचर खरेदीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.५३२/प्रशा-१, 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१. 
दिनांक : ०६ फेब्रुवारी, २०२४ 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ 
भाग-॥ / उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१६/ 
प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०२१/प्र.क्र.८/ 
उद्योग-४, दिनांक ०७.०५.२०२१. 

आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र फाईल क्र.डीएमईआर- 
२२०११/३४६/२०२३-पीआरओसी१, दिनांक १९.१२.२०२३. 

आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र फाईल क्र. डीएमईआर- 
२२०११/३४६/२०२३-पीआरओसी१, दिनांक ०१.०१.२०२४ 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बुलढाणा या नवनिर्मित संस्थेस सन २०२३-२४ या 


वित्तीय वर्षात राज्य योजनेंतर्गत राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नवी दिल्ली यांच्या मानकानुसार प्रथम 


वर्षात प्रवेशित होणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी आवश्‍यक रुपये २,८२,७३,२६०/- (रुपये दोन कोटी, 


ब्याऐंशी लक्ष, त्र्याहत्तर हजार, Mal साठ फक्त) इतक्या किंमतीची फर्निचर खरेदीस प्रशासकीय 


मान्यता प्रदान करण्यास या शासन निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 
अ.क्र. फर्निचर साहित्याचे नाव नग ae wy एकूण किंमत 
किंमत 
लेक्चर हॉल १२० सीट/१ हॉल 
दि स्टेज मरीन प्लायवुड (साइज:८,१२) शि ३७०००० ३७०००० 
2 लेक्वर थिएटर स्टेप्स लेन्थ १५ फौट 3 | ४६१००० १३८३००० 
३ | क्लास रुम हाल बेच स्टेप्स १२ फौट 3 | ४४८००० १३४४००० 
४ | पोडियम (साइज:४.५२.५) वि ४६४०० ४६४०० 
५ | ऑफिस टेबलएक्झिक्युटिव्ह (साइज 4x2x2.194) Ex ४६८०० ४६८०० 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.५३२/प्रशा-१ 


अ.क्र. फर्निचर साहित्याचे नाव नग eel एकूण किंमत 
किंमत 
६ | एक्झिक्युटिव्ह चेअर ४ १९९९० ७९९६० 
७ | स्टडी बेच २ सीटर ६० १८५०० १११०००० 
क्लासरुम रिडींग बेच २ सीटर ६० ८५०० ५१०००० 
लेक्चर हॉल १२० सीट/१ हॉल 
९ स्टेज मरीन प्लायवुड (साइज:८,१२) व 3190000 ३७०००० 
| ao | o | Seay थिएटर स्टेप्स लेन्थ १५ फौट ३ | ४६१००० १३८३००० 
| a9] १ | क्लास रुम हाल बेच स्टेप्स 92 फौट 3 | ४४८००० १३४४००० 
१२ | पोडियम (साइज:४.५%२.५) शि ४६४०० ४६४०० 
१३ | ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज५२५२.७५ eae | ४६८०० ४६८०० 
१४ | एक्झिक्युटिव्ह चेअर 8 १९९९० ७९९६० 
१५ | स्टडी da २ सीटर ६० १८५०० १११०००० 
१६ | क्लासरुम रिडीग बेच २ सीटर ६० ८५०० ५१०००० 
SARITA हॉल (५० सीट/१ हॉल) 
१७ | स्टेज वुडन (साइज:८>१२) [et 3190000 ३७०००० 
१८ | पोडियम (साइज:४.५९२.५) यि ४६४०० ४६४०० 
१९ | ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज५२५२.७५) ea ४६८०० ४६८०० 
२० | एक्झिक्युटिव्ह चेअर २ १९९९० ३९९८० 
29 स्टुडेट चेअर विथ Har yo । १०८९० ५४४५०० 
डेमान्स्ट्रेरन हॉल (२५ सीट/०१ हॉल) 
२२ | ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज५%२»५२.७५) षि ४५९०० ४५९०० 
२३ । एक्झिक्युटिव्ह चेअर ४ १९९९० ७९९६० 
२४ | स्टुडेंट चेअर विथ Har yo | १०८९० ५४४५०० 
af एक्झाम टेबल प्लेन (साइज LV2 W2¥” द en a 
H3¥)x2.(94) 
लायब्ररी फर्निचर 
२६ | लायब्ररी बुक रॅक | 90 | १२२५०० १२२५००० 
डबल फेस लायब्ररी Lea विथ अँडजस्ट सेफ 
२७ थ बुक स्टॉपर > षु (७७४२०० ३७१००० 
विथ बुक स्टॉपर 
२८ | मॅगझिन रंक | 90 | ३७६०० ३७६००० 
२९ | लायब्ररी स्टडी टेबल १८ | ५५८०० १००४४०० 
30 | रिडिंग टेबल मरीन प्लाय १७ | ५५३०० ९४०१०० 
३१ | स्टील टयुबुलार चेअर १०० |. ७२०० ७२०००० 
३२ | एम एस टयुबुलार चेअर ।१००| ५१०० ५१०००० 
३३ | चेज रुम लॉकर साईज-६.५%२.७५१.५ १० ० | 39400 394000 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.५३२/प्रशा-१ 


अ.क्र. फर्निचर साहित्याचे नाव नग ५६. एकूण किंमत 
किंमत 
३४ | लायब्ररी बुककेस व्हटीकळ साईज-६५२.५१.५ | २० | ३२१०० ६४२००० 
३५ | ऑफिस GPITS साईज-६%२.७५५१.५ १५ | ३१२०० ४६८००० 
डीन ऑफिस 

ag a टेबल (AIS H:EX¥X3) ae Bigs रावता 
साइड :३>१.५ 

30 | लकक्‍्झरीयस कंपोझीट लेदर चेअर (हि ६९५०० ६९५०० 

३८ | एक्झिक्युटिव्ह चेअर ५ । १९९९०८ ९९९५० 

३९ | SENT कंपोझीट लेदर चेअर (मेड बॅक) (“| ६९५०० ६९५०० 

go | एक्झिक्युटिव्ह चेअर ५ १९९९० ९९९५० 

४१ | लक्झरी टाईप सोफा सेट एल-टाईप [ears ८५६०० ८५६०० 

४२ | कॉम्प्युटर टेबल (साइज:५५२) ia १९८०० १९८०० 
स्क्वेअर स्टुल एस.एस.(साइज:!_ १४” ७/१४” 

83 2 ४९८० २९९६० 
१८) 

४४ | कपबोर्ड साईज-६.५%२.७५५१.५ १४ | ३१२०० ४३६८०० 

कालेज काऊन्सिल 

mn कॉन्फरन्स रुम टेबल (यु-शोप) साइज is लता ee 
l9xl9x2.4x2.4 

४६ | कंपोझीट लेदर चेअर ३ ५१२०० १५३६०० 

डेमो रुम 

४७ | स्टुडेट चेअर विथ part ७५ | १०२०० ७६५००० 

४८ | ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (AST 4x2x2.04 ४५९०० ९१८०० 

४९ | एक्झिक्युटिव्ह चेअर १९९९५ ३९९८० 

५० | एक्झाम टेबल प्लेन (साइज! ७२” E28” -३४” ११००० २२००० 

कालेज स्टाफ 

५१ | ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज५२५२.७५) | २ ४५९०० ९१८०० 

५२ | एक्झाम टेबल प्लेन (साइज!!! ७२” W28” H38 | ५ ११००० ५५००० 

५३ | एक्झिक्युटिव्ह चेअर ५ १र९रढ ९९९५० 

५४ । विझिटर्स चेअर | 90 | ० १११०० १११००० 
वेटींग बेच ३ सीटर एस.एस. (साइज:1_५४” 

द्द ॥/२०”-१८” २ २९९८० ५९९६० 

हॉस्पिटल स्टाफ 

५६ | ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज५९२)२.७५ | २ ४५९०० ९१८०० 

५७ | एक्झाम टेबल प्लेन (साइज:!_७२” ॥/२४ 1३४ षु ११००० ५५००० 

५८ | एक्झिक्युटिव्ह चेअर ५ १९९९० ९९९५० 


पृष्ठ ५ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.५३२/प्रशा-१ 


हता eee cane प्रति नग एकूण किंमत 
अ.क्र. फर्निचर साहित्याचे नाव नंग pes || एकूण किंमत 
किंमत 
५९ | विझिटर्स चेअर १० | 99900 १११००० 
एकूण २,१२,७२३,२६० 
अटी :- 
१ सदर प्रशासकीय मान्यता राज्य योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून संबंधित संस्थेस प्रदान 


१०) 


करण्यात येत आहे. 

सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषंगिक 
शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 

सदर फर्निचर साहित्य खरेदी विषयक प्रक्रिया शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील तरतूदीनुसार अथवा झासन निर्णय, 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक संकिर्ण २०१४/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दिनांक 
२४.०८.२०१७ अन्वये विहित करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Gem) 
पोर्टलवरुन ज्यांचे दर कमी असतील त्याप्रमाणे विहित कार्यपद्धती राबवून करण्यात यावी. 
सदर फर्निचर साहित्याची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 

सदर फर्निचर साहित्यासाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 
पदनिर्मीतीची आवश्‍यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 


सदर फर्निचर साहित्याची / साधनसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून 
त्यानुसार साधनपुरवठा करु शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन 
निविदा प्राप्त होऊ शकतील अशा प्रकारची आहेत, असे आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) व 
संबंधित अधिष्ठाता यांनी प्रमाणित करावे. 

प्रस्तावित फर्निचर साहित्याचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर साधनसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत आयुक्‍त 
(वैद्यकीय शिक्षण) यांनी खात्री करावी. 

मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 
सदर विषयी फर्निचर साहित्य खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात आलेल्या SASS मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला 
जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक 3.9.2 "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.५३२/प्रशा-१ 


२. या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षातर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक : एस-०४ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषम चिकित्सा-राज्ययोजनांतर्गत योजना 
(००) (30) - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे बळकटीकरण व 
श्रेणीवर्धन आणि यंत्रसामुग्री 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (8290 १६२९) 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग- 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२०५१८३०२६८७१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SUDHIR 0011 ही 


AND DRUGS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b244953b8240 
J AYA 6eea05963bc456f1e1e8621e5917d8305, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=E9D37D499A521B728AEB3DC8 
£C38B759420308B9FD7816002B4AFOFFBF111 
107, cn=SUDHIR JAYA SHETTY 


Date: 2024.02.06 15:53:09 +05'30' 


(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) आयुक्‍त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 
२) महालेखाकार - 9/2 (लेखा परिक्षा /ळेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
३) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 
४) अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बुलढाणा 
) 
) 


५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलढाणा 
६) निवडनस्ती (प्रहा-१) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


